पोलीस दल आधुनिकीकरणाच्या सन २००३-०४, 
२००५-०६, २००६-०७, २००७-०८, २००८-०९ व 
२००९-१० चा अखर्चित रकमेचा कार्यक्रम सन 
२०१०-१९ मध्ये राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.पीएलएफ ०११०/प्र.क्र.८३०/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ०३ मार्च, २०११ 
वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक-पीएलफ ०९०३/प्र.क्र.८७ (भाग २)/पोल-४, दि.२२/१०/२००३ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०४०४/८१३/प्र.क्र.४१/पोल-४, दि.१४/१२/२००४ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १००५/प्र.क्र.७५/पोल-४, दिनांक ९/११/२००५ 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०९०६/प्र.क्र.५९९/पोल-४, दिनांक १०/११/२००६ 
५) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १००७/प्र.क्र.५३०/पोल-४, दिनांक २/११/२००७ 
६) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०९०८/१६८५/प्र.क्र-६० ०/पोल-४, दि.२३/१०/२००८ 
७) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०३०७/६५२/प्र.क्र-२२३/पोल-४, दि.१३/६/२००८ 
८) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०३०७/६५२/प्र.क्र.-२२३/पोल-४, दि.४/९/२००८ 
९) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १००५/प्र.क्र.७५/पोल-४, दिनांक ९/८/२००६ 
१०) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १२०५/प्र.क्र.८२/पोल-४, दिनांक ५/१०/२००६ 
११) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १२०६/२००२/प्र.क्र.७८७/पोल-४, दि.१/८/२००७ 
१२) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०१०७/२२५/प्र.क्र.७३/पोल-४, दिनांक २७/८/२००७ 
१३) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ १००६/१६५०/प्र.क्र.६२९/पोल-४, दि.२९/८/२००७ 
१४) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पीएलएफ ०४०८/प्र.क्र.२८०/पोल-४, दि.३०/९/२००८ 
१५) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक - पीएलएफ-०७०९/१२४६/प्र.क्र-५०२/पोल-४, दिनांक ७/१०/२०१० 
१६) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक - पीएलएफ-०९०९/१६६६/प्र.क्र.६२८/पोल-४, दिनांक २६/१०/२०१० 
१७) अपर पोलीस महासंचालक (नि.ब.सं.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अर्धशासकौय पत्र क्रमांक-पोमसं 
/१७/६१६२/पुनर्जिवित कार्यक्रम (२०१०-११)/३१/२०१०, दिनांक ०६.११.२०१० 


शासन निर्णय :- केंद्र शासनाने पोलीस दल आधुनिकीकरणाचा सन २००३-०४ या वित्तीय वर्षाचा रु.१७३.४२ कोटी 
रकमेचा, सन २००४-०५ या वित्तिय वर्षाचा रु.१७८.८७ कोटीचा, सन २००५-०६ या वित्तिय वर्षाचा रु.१९०.५५ कोटीचा, 
सन २००६-०७ या वित्तिय वर्षाचा रु.९९.७८३ कोटीचा, सन २००७-०८ या वित्तिय वर्षाचा रु.९९.९६११ कोटीचा, सन 
२००८-०९ या वित्तिय वर्षाचा रू.९०.२०२४ कोटीचा आणि सन २००९-१० चा रु.१६९.२९ कोटीचा अशा वार्षिक 
आराखडयांना मंजुरी देण्यात आलेली होती. प्रस्तुत वार्षिक आराखडयांना संदर्भ क्र.(१), (२), (३), (४), (५), (६) व (१६) 
मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. संदर्भ क्रमांक- (९) येथील शासन निर्णयान्वये मुंबई 
शहराच्या मेगासिटी पोलीसिंगच्या अधिकच्या आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र (Xo) 
येथील शासन निर्णयान्वये नक्षलग्रस्त भागाच्या अधिकच्या आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
राष्ट्रकुल युबा स्पर्धा २००८ साठी केंद्र शासनाने केंद्र शासनाच्या हिश्श्याच्या रू.७.९६ कोटी एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास 
मंजूरी देवून तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला होता व राज्य शासनाने राज्याच्या हिश्श्याचा २५% निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा २००८ साठी संदर्भ क्र.७ व ८ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. वरीलप्रमाणे आराखडयांना मंजूरी देऊन केंद्र शासनाने केंद्राच्या हिश्श्याचे सन २००३-०४ मध्ये रु.६२.८४ कोटी, सन 
२००४-०५ मध्ये रु.७१ कोटी, सन २००५-०६ मध्ये रु.८२.९१३५ कोटी, सन २००६-०७ मध्ये रु.९०.५८५६ कोटी, सन 
२००७-०८ मध्ये रु.७५.७२ कोटी, सन २००८-०९ मध्ये रू.७५.८५८५ ब सन २००९-१० मध्ये रु.७२.४८ कोटी इतके 


"फाया Revalidation Draft GR 28.12201011901" t 


अनुदान मुक्‍त केले असल्याने त्या प्रमाणात राज्य शासनाचे पुरक अनुदान मिळवून प्रतिवर्षी पोलीस दल आधुनिकीकरणाचा 
हाती घेतलेला कार्यक्रम आतापर्यंत झालेला खर्च ब शिल्लक कार्यक्रम याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे- 
(रुपये हजारात) 


AY 


अ. | योजनेचेवर्ष वक्रेंद्र | मंजूर केंद्र | मंजूर राज्य | मंजूर कार्यक्रम ३१.३.२०१० शिल्लक 
क्र. | राज्य हिस्स्याचे प्रमाण | हिस्सा हिस्सा पर्यंतचा एकूण खर्च अनुदान 
Lg | a 3 fe | र & 1 ७ | 
१ 2000-08 ८३१० ०० ८३१९००० १६६२००० १६६२००० 

२००१-०२ ९२१००० ९२१००० १८४२००० 

Loko 
¥ २००३-०४ ४१८९३७ 

६०:४० 

६०:४० | 


3 २००२-०३ ६७९४०० ६७४००० १३५३४०० 
| ६ २००५-०६ ८८७८०० २७६४०० ११६४२०० ११६४०७९ १२१ 
॥____ ७५ :२५ 
9 २००६-०७ ३०१९०० १३५२९०० १२७३२५५ ७९६४५ 
७५ :२५ 


१०४७३३७ 


é २००७-०८ ७८८७०० २४९५०० ६२६७७ 
७५:२५ 
क २००८-०९ ७५८६ ०० २२३०८०० ९८९४०० २४६०५० 


७५:२५ 


Ro २००९-१० ७२४८ ०० २१०१०० ९३४९०० ८९५३२५ ३९०७५ 
७५:२५ 


ce ९८६७७२०! ९२३७२३२ 


३. पोलीस दल आधुनिकीकरण योजनेचा सन २००३-०४, २००४-०५, २००५-०६, २००६-०७, २००७-०८, 
२००८-०९ व २००९-१० चा दिनांक ३१/३/२०१० अखेर अखर्चित राहिलेला कार्यक्रम सन २०१०-११ मध्ये राबविण्यासाठी 
पुनर्जिबीत करुन देणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या हिश्श्याचे अनुदान या पूर्बीच राज्य शासनास प्राप्त झाले असून, सदर 
अनुदान पुन्जिवित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून खर्च कराबयाचे असल्याने पुन्हा त्यासाठी केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता 
नाही. केंद्र शासनाचे अरखाचत अनुदान ब राज्य शासनाचे पुरक अनुदान मिळवून केंद्र शासनाने पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण 
महामंडळाकडे परस्पर वर्ग केलेल्या निधीतून खर्च झालेली रक्‍कम वजा जाता प्रत्यक्षात सन २०१०-११ मध्ये रु. ४३०७.५८ 
लाख एवढे अनुदान अ्खचित आहे. या मध्ये राज्य शासनाच्या निधोतून केंद्र ब राज्य हिश्श्यापोटी येणारे अखचिंत रकम 
रु.११९८.०१ लाख एवढे असून पोलीस गृह निर्माण ब कल्याण महामंडळाकडे अखचिंत रकम रु. ३१०९.५७ लाख एवढे आहे. 
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. राज्य शासनाकडील पुनर्जिबीत कार्यक्रमाचा आराखडा सोबतचे विवरणपत्र "अ", "ब" व 
"क" मधील नमूद बाबीकरीता सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात संदर्भाधीन प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील 
अटींच्या तसेच सन २००९-१० या वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च महालेखापालांच्या खर्चाशी मेळ घालण्याच्या अटींच्या अधीन राहून 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


राज्य शासनाकडील केंद्र व राज्य हिश्श्यापोटीच्या पुनजिवीत कार्यक्रमाचा तपशील 


(रुपये हजारात) 
एकूण अनुदान 


पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई 


क की 
यावल र्र 
ee 


D\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101lwp.lwp 2 


_ eee [aR 
f= 
Ed 


केंद्र शासनाने पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळ मर्यादित, वरळी, मुंबईकडे परस्पर वितरीत केलेल्या व सन 
२०१०-११ मध्ये खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा तपशील 


कार्यक्रमाचे नाव मंजूर निधी दिनांक दिनांक सन २०९०-१९ 
३१.३.२०१९० ३१.३.२०१९० मध्ये 
अखेर खर्च अखेर शिल्लक «| खर्चासाठी 

निधी निधी उपलब्ध निधी 


a की 
Se 
es 

a 


गोंदिया, गडचिरोली ४०००० ४०००० ४०००० 
जिल्ह्याचा नक्षल 
कार्यक्रम 


एकूण २००८-०९ |____________|____३३२९०० 


४ | २००९-९० महासमादेशक होमगार्ड- १९५७५ १९५७५ १९५७५ 
जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राची 
बांधकामे 
1 स्किि | 


४. मंजूर कार्यक्रमांतर्गत कोणती बांधकामे पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने हाती घ्याबीत ब कोणती बांधकामे सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे सुपूर्द करण्यात यावीत, याबाबतचा निर्णय महामंडळाने व संबंधित विभाग प्रमुखांशी विचारविनिमय 
करुन घ्यावा. जे प्रकल्प/जी बांधकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबविणे/हाती घेणे आवश्यक आहे. त्या 
प्रकल्पाकरीताचा/बांधकामाकरीताचा निधी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने संबंधित विभाग प्रमुख यांच्या सल्ल्याने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिक्षक अभियंत्याकडे सुपूर्द करावा. संबंधित बांधकामाची पूर्तता करण्यासाठी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिका-यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. बांधकामाच्या अंदाजपत्रक ब नकाशास विहित 
पध्दतीने सक्षम प्राधिका-याकडून प्रशासकौय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच बांधकामावर प्रत्यक्षात खर्च करण्यात यावा. 


५. केंद्र शासनाने पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळ मर्यादित, वरळी, मुंबईकडे परस्पर वितरीत केलेल्या 
अनुदानातून राबबाबयाच्या आराखडयातील बाबींची खरेदीबाबतची कार्यवाही पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी पूर्ण करुन खरेदीबाबतची कागदपत्रे तपशिलवार देयकावर अदा करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य पोलीस ब कल्याण 
महामंडळाकडे पाठवावीत. 


६. पोलीस दल आधुनिकोकरण कार्यक्रम २०१०-११ साठी मागणी क्र.बी ९, ४०५५ पोलीस यावरील भांडबली खर्च या 
प्रधानलेखा शिर्षाखाली सन २०१०-११ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सदर खर्च भागविण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता 
राहिल :- 


(००) ८०० इतर खर्च 
(००) (०९) शहर पोलीस (राज्याचा हिस्सा २५ %) योजनेतर (४०५५००१८)खालील, 


D:\Bhoir Revalidation Draft (यरे 28.12.20101lwp.lwp 2 


(००) (02) शहर पोलीस (केंद्र हिस्सा ७५ %) योजनेतर (you hoo) खालील 


उद्दिष्ट 
५०, इतर खर्च 


५१, मोटार वाहने 
५२, यंत्रसामग्री ब साधन सामग्री ०५९०८ 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने ब त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६६/११/अर्थ-११, 
दिनांक २४.२.२०११ च्या अन्बये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०११०३०३१७३९००००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, > 
2094४ 


(गो.जो.रसाळ) 
सह सचिव,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महासमादेशक, होमगार्डस्‌, मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळ मर्या.,वरळी, मुंबई, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक (नि व सं), महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई, 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
अधिदान a लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-७/व्यय ८/अर्थसंकल्प १०/अथोपाय/(कोषा प्र ५/विनियम), मंत्रालय, मुंबई, 
गृह विभाग (बीयुडी १/पोल ७/पोल ३/पोल ५ अ/विशा ८), मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती, पोल-४ 


D:\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101100.100 4 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीएलएफ ०११०/प्र.क्र.८३०/पोल-४, 
दिनांक :- ०३ मार्च, २०११ सोबतचे 
"विवरणपत्र अ" 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१) सन २००३-०४ (केंद्र हिस्सा) 


( रुपये हजारात) 
अ. शीर्ष बाब नग र्क्कम 
क्र 
३ रड ट्‌ 
१ | साधनसामुग्री | बीडीडीएस पथकासाठी विविध १ २६९० 
साधनसामुग्री, जसे, पोर्टेबल सर्च 
लाईट - 
वायर/केबल लोकेटर ३ 
टेलीस्कोपीक मॅनीप्युलेटर ३ 
लेझर स्पीड गन २३ 
ट्रॉली मीरर-५० 
७०२ 


२) सन २००५-०६ (राज्य हिस्सा ) 


(रुपये हजारात) 


साधनसामुग्री हाय पॉवर बायनाक्युलर ८ 


एकूण :- साधनसामुग्री 
एकूण t= २००५-०६ 
३) सन २००६-०७ (राज्य हिस्सा) 


( रुपये हजारात) 


ase 2a 
fare [इत्सासस्व्मशीननन [स 
eee 1111२५ 
Se 00001२ 
४) सन २००६-०७नक्षलविरोधी कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) 


x ( रुपये हजारात) 

अक्र शीर्ष. बाब नग | ome 
र... aa ५ 

व्हीडीओ ग्राफीक ५३ ५३०० 

एकूण :- साधनसामग्री शिश ५३०० 

2 | दळणवळण | स्कॅनर (५1२ ३०००) ९ ४२६ 
हॅण्ड हेल्ड स्कॅनर ३ 

शिक एकूण :- दळणवळण ४२९ 

| एकूण :- २००६-०७ ५७२९ 

एकूण :- २००६-०७ ५७५०५४ 


DABhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101lwp.lwp & 


4) सन २००६-०७ 


केंद्र शासनाने दिनांक ०४/०४/२००७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळाकडे 
नक्षलविरोधी अभियानासाठी साधनसामग्री इत्यादीसाठी अतिरिक्‍त कार्यक्रमासाठी परस्पर वितरीत केलेल्या 
रु.६७५००००० एवढया रकमेतून राबवावयाचा व शासनाने क्र.पीएलएफ १००६/१६५०/प्र.क्र.६२९/पोल-४, 
दि.२९/०८/२००७ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला कार्यक्रम 
(रुपये हजारात) 
बी. डी. डी. एस. स्क्वॉड 
fare 


1. बाब | 


नॉन मेटालिक प्रॉडर 


vo 
Zs 
«Ke 
लपा 


बीडीडीएस 
टेलिस्कोपीक मॅन्युप्युलेटर 
रिमोट बायर कटर 


केमिकल डिटेक्शन किट फॉर 
एक्स्प्लोझीव्ह 


चन 


lean व 
“मि 


एकूण 
इंडोस्कोप 


२ | साधनसामुग्री ६ नवीन 
बीडीडीएस स्क्वॉड 


4 
4 
2५८ 
a 


Pa 
nw 
A 


अंडर व्हेईकल सर्च मिरर 

हड हेल्ड मेटल डिटेक्टर 
पपी टूल किट 

हूक अँड लाईन सेट 

फ्युज वायर 

बॉम्ब डिस्पोजल सूट 

बॉम्ब whe 

बॉम्ब बास्केट 

इन्फ्रा रेड सर्चर 

एकूण - 

डिजोटल स्क्रम्बलर 

ट्रानस्क्रिप्ट मोंडयुल्स 

हंन्ड हेल्ड स्कॅनर 


'एकूण- दळणवळणासाठी साधनसामुग्री 


इन्सास एलएमजी 


दळणवळणासाठी 
साधनसामुग्री 


“~ 
° 
AS 
mM 


२ इंच Wet मॉम्ब एच ई 


र] 
१] 


मायनिंग शुज 


‘A 


WHT :- 


'एकूण :- नक्षलविरोधी अतिरिक्‍त 


"फणा Revalidation Draft GR 28.12 20101॥96.19"0 6 


६) सन २००६-०७ 


केंद्र शासनाने दिनांक ३१/०३/२००७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळाकडे 
राज्य पोलीस दलासाठी साधन सामग्री खरेदीसाठी परस्पर वितरीत केलेल्या रु.४६८,५५,४३८/- रकमेतून राबवावयाचा 


कार्यक्रम, 


(रुपये हजारात) 
बाब रककम | 
& ५ 
साधनसामुग्री | बुलेटप्रुफ हेल्मेट ३०६ ४५९० 
बुलेटप्रुफ जॅकेट-लेव्हल३& । १०३ ३३९९ | 
जीपीएस युनिट (नक्षल) ४५० 


एकूण :- साधनसामुग्री 
दळणवळण 


८४२३९ 


एकूण :- दळणवळण 


एकूण :-२००६-०७ 


७) सन २००७-०८ ( केंद्र व राज्य हिस्सा) 


साधन सामुग्री 


वॉकी - टॉकी-व्हीएचएफ-९ oe 


(राज्य हिस्सा) 
अँडव्हान्स डिएसएमडी (केंद्र हिस्सा) | 30 २४०० | व 
अर्थ मेजर (केंद्र हिस्सा) २ ५००० 


स्कॅन मास्टर (केंद्र हिस्सा) २ ३१० 
ग्राऊंड पेनीट्रेटींग लोकेटर (केंद्र हिस्सा) | २ ५द् 


ass ब्रॉड बँड कनेक्टीविटी (केंद्र 


| IED Disrupter (केंद्र हिस्सा) a ३०० | 
डिमाईनिंग उपकरणे (केंद्र हिस्सा) २ ६०० 
वायर फाईंडर /लोकेटर २ ig ke 
राज्य हिस्सा ४८७ a 
केंद्र हिस्सा २९१५० 
एकूण :- साधनसामुग्री ९६३७ न 
दळणवळण १५ केव्हीए डिझेल जनरेटर (राज्य QR 1 
हिस्सा) 
रिपीटर इक्वीपमेंट (राज्य हिस्सा) य 


हिस्सा) 
राज्य हिस्सा 6 | 
केंद्र हिस्सा eh gx 
oo eee 
एकूण :- दळणवळण [| SR 
'एकूण:- सन २००७-०८ | २९६८९ 
| 


D:ABhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101lwp.lwp 


८) सन २००७-०८ राष्ट्रकल युवा स्पर्धा (केंद्र हिस्सा) 


(रुपये हजारात) 
अक्र शीर्ष न [1 बाब | नग रक्‍कम 
२ ३ fk | ‘ 
५६७. es 
एकूण कम्युनिकेशन ६० ag 
२ | इंटेलिजन्स/सिक्युरिटी/ । डिजिटल रेकॉर्डस 44 १५२ 
टेक्नीकल ऑपरेशन्स । मल्टी झोन डीएफएमडी २० ४२ 
इक्विपमेंट बॅगेज एक्स रे स्कॅनर्स १५००० 
एकूण:-| | १५१९४ 
| रफिक इची 
ats रफिक रडार 
ए्लोरोसेट जॅकेटल 
दवस : 
ट्रॅफिक वॉच टॉवर्स २५ ५००० 
४ | इक्वीपमेंट फॉर बॉम्ब | ऑप्टीकल सर्व्हलन्स सेट २९४ 
डिटेक्शन स्कॉड अँड | बॉडी ऑर्मर २५० 
अन्टीटेररीस्ट स्क्वॉड बॉम्ब बॉक्स Pk शिका 
क दा 
क पळा लक पनी 
anne 
= [ae ee 
माडीफाईड बॉम्ब ट्रक १३०० 
व्हेईकल माऊंटेड फ्रिक्वेन्सी 2 ३२०० 
ee 
राष्ट्रकुलस्पर्धाएकूण:- | ढ|।।| ३२४८४ 
९) सन २००७-०८ राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा (राज्य हिस्सा) 
(रुपये हजारात) 
अ. | शीर्ष बाब नग ae 
क्र 
al es 
9 | वाहने |e टनर व्हेईकल्स पर्सनल कॅरीअर साठा ५ ४१० 
बांधणी 
मिनी बस (४६ सीटर) साठा बांधणी ३ १९३ 
क्रेन (१० टनर) साठा बांधणी Ro ey १७६ 
0.2 ऐवा पाहते... 
एकूण : - राष्ट्रकुल स्पर्धा - (राज्य हिस्सा) ७७९ 
एकूण :- राष्ट्रकुल स्पर्धा (केंद्र व राज्य हिस्सा) ३३२६३ | 


DABhoir Revalidation Draft GR 28 1220101190.100 8 


१०) सन २००८-०९ (केंद्र हिस्सा) 

ह Sa 
रिजीड इन्फेटेबल बोटस 

(7 ८५ 
२ | साधनसामुग्री | इलेक्‍्ट्रोस्टेटीक उपकरणे 


(रुपये हजारात) 
रक्‍कम 


९ 


A 
“eo 
vo 


dy 
dw 


Citizen Facilitation 1 
-_ 
Cs 
11 ३७२ 
दळणवळण [७8 
मिड! या we 
नक्षलग्रस्त रू ३००० 
ari ee 
ee 0 | इष्ट 
११) सन २००८-०९ (राज्य हिस्सा) 
| (रुपये हजारात) 


ft | वाब 
ee ee 1. क 
ea 
= 
a! 
a 
Lal 


नवी मुंबईकरिता वॉकी टॉकी 


feces al 
शि नवी मुंबईकरिता वायरलेस 
ree es 
eee 


- २००८-०९ (राज्य व केंद्र हिस्सा) 


D:\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101twp.lwp ९ 


केंद्र शासनाने गडचिरोली व गोंदीया या नक्षलग्रस्त जिल्हयांसाठी मंजूर केलेल्या व पत्र BH. VI/21011/17/2008-PM-1, 
दि.५.३.२००९ व समक्रमांकाचे दि.३०.३.२००९ अन्वये पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे परस्पर वितरीत 


केलेल्या रु.४ कोटी एवढया निधीतून राबवावयाचा कार्यक्रम 
सन २००८-०९ - गडचिरोली गोंदीया जिल्हा नक्षल कृती कार्यक्रम 


Sr. ट Amount (Rs.) in 
on omponents / Items Lakh 
1 | Securing camping ground an helpad at strategic locations - Deori (2.00) 6.50 


and sale kasa (4.50 
| Secure police station and police out posts 


Fortification of AOP Bijepar Watch Tower, Magazine and administration 16.00 
for commandos (15.00) security wall and gate with spikes (1.00) 
Fortification of AOP Ganutola Watch Tower, Magazine and administration 16.00 
for commandos (15.00) security wall and gate with spikes (1.00) 
Fortification of AOP Barnoli Watch Tower, Magazine and administration 16.00 
ate with spikes (1.00 
5 | Fortification of AOP Dhabepaoni Watch Tower, Magazine and 16.00 
administration building for commandos (15.00) security wall and gate with 
spikes (1.00 


षि Fortification of AOP Gothangaon Watch Tower, Magazine and 

administration building for commandos (15.00) security wall and gate with 

spikes (1.00 

7 | Fortification of AOP Magardoh Watch Tower, Magazine and 16.00 
administration building for commandos (15.00) security wall and gate with 

spikes (1.00) 

Fortification of AOP Bonde Watch Tower, Magazine and administration 

wall and gate with spikes (1.00) 


Fortification of AOP Ganutola - barrack for commandos 
Fortification of AOP Barnoli - barrack for commandos 
Fortification of AOP Dhabepaoni - barrack for commandos 


Sub total -A (Gondia) 
Bo Gadchiroli 
1 


Securing camping grounds and helpad at strategic locations - Helipads with 
barbed wire fencing for PS Bhamragad. 
Fortification of Bamni - Security gate with spikes, watch tower and 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.00) 
Fortification of AOP Ptegaon - Security gate with spikes, watch tower and 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.00) 
Fortification of AOP Gatta(Fulbodi) - Security gate with spikes, watch 
tower and security wall (1.00) and magazine and administration building 
for commandos (9.00) . 
Fortification of AOP. Bolepalli - Security gate with spikes, watch tower 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.00) . 

Fortification of AOP. Mazelli - Security gate with spikes, watch tower and 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (10.30) 


10.00 


5 10.00 


11.30 


D‘\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.201011wp.lwp 10 


7 | Fortification of AOP Gyrapatti - Security gate with spikes, watch tower 11.27 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (10.27) 
Fortification of AOP Nargunda - Security gate with spikes, watch tower 11.30 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (10.30 
Fortification of PS Jaravandi - Security gate with spikes, watch tower and 10.45 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45) 
10 | Fortification of Devalmari - Security gate with spikes, watch tower and 10.45 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45) 
11 | Fortification of SPS Repanpalli - Security gate with spikes, watch tower 10.45 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45) 
12 | Fortification of SPS Dechalipetha - Security gate with spikes, watch tower 10.45 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45) 
13 | Fortification of SPS Venkatapur - Security gate with spikes, watch tower 10.45 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45 
14 | Fortification of SPS Damtancha - Security gate with spikes, watch tower 10.50 
and security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.50 
15 | Fortification of SPS Zinganur - Security gate with spikes, watch tower and 10.45 
security wall (1.00) and magazine and administration building for 
commandos (9.45) 
16 | Strengthening of-existing Jails and Magazines (Armory/ Bell-of Arms ) 20.00 
and Fortificatiop of PHQ as they are risk of attack by naxalites.- 
Magazine at sub PHQ Pranhita-1 (G+1) Morcha, Iron Gate, Concrete 
walls, racks etc 
14.93 
1.00 
1.00 
20 | Magzine and admin building for commandos - Kotgai 9.50 
200.00 


|_| Total (A + B) 


केंद्र शासंनॉले दिनांक ३१.३.२००९ च्या पत्रान्वये फोर्स-१ साठी साधनसामग्री, हत्यारे इत्यादीसाठी मंजूर 
केलेल्या व पोलीस yer महामंडळाकडे परस्पर वर्ग केलेल्या रु.६.०० कोटी एवढया निधीतून हाती घ्यावयाचा 
कार्यक्रम 
सन २००८-०९ मधील फोर्स-१ साठीचा कार्यक्रम (रुपये हजारात) 


र्‌ 
rare र 
मी 


एकूण शस्त्रास्त्रे 


:- on 
D:\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.2010] hwp.lwp e 


पोलीस दल आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी दिनांक 
२७.१.२०१० च्या मंजूर आदेशान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी राज्य शासनास मंजूर केलेल्या निधीतून हाती घ्यावयाचा 
कार्यक्रम 


सन २००९-१० :- केंद्र हिस्सा (रुपये हजारात) 


Name of the Project Amount 
No | District /Police 
1 Chandrapur Police station savli- Construction of Police 
station,electrification, provision for water & observation post 


Police station Durgapur- Construction of Police station, 5000 
electrification, provision for water etc. 
Construction of pucca brracks at police station Patten, 4800 


Tekamandeva, Pitiguda for security forces and police station 
Rs.16,00,000 each) 


2,00,00 


D:\Bhoir Revalidation Draft GR 28.12.20101Iwp.lwp 12 


शासन निर्णय, गृह विभाग,क्र.पीएलएफ ०१९९०/प्र.क्र.८३०/पोल-४, दिनांक:- ०३ मार्च, २०११ 
"विवरणपत्र a" 


पोलीस आयुक्त, बृहमुंबई 


१) सन २००७-०८ (केंद्र हिस्सा) 


a 
र 


शीर्ष 
२ 
साधनसामुग्री | लेझर स्पीड चेक गन विथ 
प्रिटर (केंद्र हिस्सा) 
कण... 
प्रशिक्षण बॉम्ब नियंत्रण कक्षाच्या 

आधुनिकीकरणासाठी व 

प्रशिक्षणसाठी साधनसामुग्री शि 

(केंद्र हिस्सा) 


एकूण:-प्रशिक्षण| || 
bee baat al 


एकूण 22 २००७-२००८ 


(रुपये हजारात) 


बाब 
3 


२) २००८-०९ - राज्य हिस्सा 


बाब 


| 


साधनसामग्री । बाब आम्से डिसरप्टर 
रिकॉईलर्स डिसरप्टर 


'एकूण :-राज्य हिस्सा + केंद्र हिस्सा 


DABhoir Revalidation Draft GR 28.12.2010] lwp.lwp a 


शासन निर्णय, गृह विभाग,क्र.पीएलएफ ०९१०/प्र.क्र.८३०/पोल-४, दिनांक :- ०३ मार्च, २०११ 
"विवरणपत्र "क" 


महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


केंद्र शासनाने दिनांक २०.१०.२००९ च्या मंजुरी आदेशान्वये महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे शासनाने दिनांक २०.१०.२००९ च्या मंजरी आदेशान्वये पोलीस व कल्याण : 
परस्पर वितरीत केलेल्या रु.१९५७५००० या रकमेतून राबवावयाचा कार्यक्रम 
सन २००९-१० 
(रुपये हजारात) 


(केंद्र हिस्सा) | (सातारा-२, जळगांव, 
यवतमाळ, नांदेड व पुणे ) 


fa [लिल्हाप्रशिक्षणकेंद्राचेबंथकाम | 
ge २००९०० ase 


KREKKERKKREKEK 


D‘\Bhoir Revalidation Draft GR 28,12.20101lwp.lwp 14 


